दिनांक ३.३.२०२४ ते ९.३.२०२४ या कालावधीत बॅडमिंटन 
कोर्टस, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर,-३८, चंदिगड येथे आयोजित 
अखिल भारतीय बॅडमिंटन स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा 
संघ सहभागी होण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- १४२४/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २६ फेब्रुवारी २०२४ . 


वाचा:- 
१. सचिव,केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-२/२/ 
२०२३-२४/सीसीएससीएसबी, दिनांक १२.२.२०२४ 
२. मानद महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.--अभानासे /बॅडमिंटन/२०२३-२४ 
दि.२३.२.२०२४ 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्रीलेखा/ 
अभानासे स्पर्धा/२०२३-२४ ,दि.२६.२.२०२४ 
शासन निर्णय :- 


दिनांक ३.३.२०२४ ते ९.३.२०२४ या कालावधीत बॅडमिंटन कोर्टस, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर,- 
३८, चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये 
भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि.२१.२.२०२४ ते 
२२.२.२०२४ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व 
कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ 
विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.२,३२,४२५ /- (अक्षरी रुपये दोन लाख बत्तीस हजार चारशे पंचवीस 
फक्‍त) इतक्य खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 


प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक २७.२.२०२४ ते २९.२.२०२४ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक 
३.३.२०२४ ते ९.३.२०२४ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २६.२.२०२४ (A) पासून 
कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील 
प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय 
प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ व 
क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२४/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२, 


व्यवस्थापक यांची दि. २७.२ २०२४ ते ९.३.२०२४ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन 
अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर 
होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या 
सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या 
आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवऱ्यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ अन्वये 
कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


ना सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या दिनांकापासून 
१५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 
मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, 
शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


0. यासाठी होणारा खर्च सन 2023-28 या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ HIST व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व 
खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ 
१९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inel संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२६१९०८४८४४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
S U N | L S U RYA KA N T EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b52de42797ba0b88d461 5daa9566ad8fa49d50637950 

208576d69ab9dba3 1 3a9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


HANJE ca 
(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
) मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२४/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२, 


प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

मानद महासचिव,सचिवाळय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 


१८) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२४/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २ मार्च ते ९ मार्च, २०२४ या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बॅडमिंटन संघाचे प्रतिनिधीत्व 
करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्ठाविणारे विवरणपत्र. 


क्र खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 

ae श्री. अशोक अत्राम, सह सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२ | श्री. नितीन गायकवाड, उप सचिव सहकार, पणन व वस््रोदयोग विभाग, मादाम कामा रोड, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय,मुंबई. 

३ | at. प्रविण मुंढे, अवर सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४ | श्री. ज्ञानेश्वर आव्हाड,कक्ष अधिकारी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५ | श्री. हाशिकांत नं. भिसे, कक्ष अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

& श्री. शैलेंद्र जा. बागडे, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, खेतान भवन, 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता चर्चगेट, मुंबई. 
श्री. शैळेश सोमाणी, उप आयुक्त, राज्यकर वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 
डॉ. संतोष राऊत, वैद्यकीय अधिकारी महिला रुग्णालय, जालना. 
श्री. रोहित रा. मोहोड, तलाठी तहसिल कार्यालय, समुद्रपूर, जिल्हा वर्धा 

।१०__ | श्री. प्रसाद देवर्षे, तलाठी तहसिल कार्यालय, अहमदपूर,जि.लातूर 

age | १ | श्री. दिपक विनायक रोगे, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, नरखेड, जि. नागपूर. 

१२ श्री. राहुल चां. कांबळे, न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, HAM, मुंबई. 
वैज्ञानिक सहायक (सायबर) 

१३ | श्री. माधव खैरे, कृषि अधिकारी विभागीय कृषि सह संचालक, नाशिक. 

१४ । श्रीमती फरोग मुकादम, अप्पर जिल्हाधिकारी । महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, 

१५ | ST. ज्योती सत्यम वानखडे (लोकडे) शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई. 
सहयोगी प्राध्यापक Scared शास्त्र विभाग 

१६ | श्रीमती स्वाती नारायण औंढेकर, अधीक्षक अभियंता नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 
लिपीक टंकलेखक 

१७ | श्रीमती निकिता सागर डोंबे, सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, तिसरा मजला, 
सहायक कक्ष अधिकारी विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 

१८ | श्रीमती सीमा संभाजीराव केसरकर राज्य उत्पादन शुल्क, अहमदनगर, जुने जिल्हाधिकारी 
दुय्यम निरीक्षक कार्यालय, अहमदनगर. 

१९ | श्रीमती दिपाली अनिरुध्द देवकर, राज्यकर सह आयुक्त पुणे-२ यांचे कार्यालय, विमानतळ 
राज्यकर निरिक्षक रोड, येरवडा, पुणे. 

२० _ श्री. सागर सतिठा तायडे, कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नांदेड 
(प्रशिक्षक) 

२१ | श्री. सचिन रामलिंग आढाव, सहाय्यक आयुक्त, अन्न आणि औषध प्रशासन, पेण, जिल्हा 


अन्न सुरक्षा अधिकारी (व्यवस्थापक) 


रायगड 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


विवरणपत्र “ब” 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२४/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२, 


दिनांक ३ मार्च ते ९ मार्च, २०२४ या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बॅडमिंटन संघासाठी होणाऱ्या 


खर्चाचे विवरणपत्र. 
क्र तपशील प्रस्तावित 
रक्‍कम 
अ | निवड चाचणी sia खर्च 
ae | झेराक्स/ मुद्रण सामग्री व इतर किरकोळ खर्च. १,०००/- 
२ | निवड चाचणीसाठी ध्वनीक्षेपण यंत्रणा, टेबल, खुर्ची आणणे व मांडणे व त्यासाठी टेम्पो १,०००/- 
खर्च (हमालीसह) 
३ दोन पंचांचे मानधन (दोन दिवसाचे) ४,०००/- 
fee | निवड चाचणीसाठी १० बॉक्स हटल कॉक्स (प्रत्येकी रु. २२००/- प्रमाणे) २२,०००/- 
५ | खेळाडू, प्रशिक्षक व पंच यांना अल्पोपहार खर्च. २,०००/- 
ब । प्रशिक्षण शिबिराकरिता खर्च. 
| आयोजनाचा खर्च. (३ दिवसाचा प्रशिक्षण शिबीराकरिता खेळाडू, व्यवस्थापक/ प्रशिक्षक ६,३००/- 
यांच्या चहा व अल्पोपहारावरील खर्च.(२१५३५१००/-) 
२ ८ बॉक्स हाटलकॉक्स (प्रत्येकी रु. २,२००/- प्रमाणे.) १७,६००/- 
क) | संघासाठी साहित्य 
| 9 | २ बॅडमिंटन रंकेट्‌ रु. ५,०००/- प्रमाणे. १०,०००/- 
२ | ८ बॉक्स शटलकाक्स (प्रत्येकी रु. २,२००/- प्रमाणे.) १७,६००/- 
3) | वैयक्तिक क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च :- 
हड २१ SHYT रु. ९००/- प्रमाणे. १८,९००/- 
२ | 29 किटबग रु. ७००/- प्रमाणे. १४,७००/- 
३ | ४० टि शर्टस्‌ रु. ७००/- प्रमाणे. २८,०००/- 
४ | ४० MEH. ७००/- प्रमाणे. २८,०००/- 
५ | २१ टावेल्स प्रत्येकी रु. १७५/- प्रमाणे. ३,६७५/- 
६ | २१ बूट रु. २५००/- प्रमाणे. ५२,५००/- 
७ | २१ पायमोजे रु. १५०/- प्रमाणे. ३,१५०/- 
इ)  प्रथमोपचाराकरिता खर्च. 
| | ग्लुकोज/ औषधे/ स्प्रे इत्यादीसाठी खर्च. १,०००/- 
२ | संकिर्ण खर्च. १,०००/- 
एकूण रुपये :- दोन लाख बत्तीस हजार चारशे पंचवीस फक्त २,३२,४२५/- 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२४/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२, 


करण्यासाठी दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४ व २२ फेब्रुवारी, 


विवरणपत्र “ क” 


दिनांक 3 ते ९ मार्च, २०२४ या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय 
नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या बॅडमिंटन संघाची निवड 


अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


२०२४ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले 


षि 


श्रीमती सीमा संभाजीराव केसरकर 
दुय्यम निरीक्षक 


राज्य उत्पादन शुल्क, अहमदनगर, जुने 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर. 


२ | डॉ. ज्योती सत्यम वानखडे (लोकडे) शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई. 
सहयोगी प्राध्यापक दंतशल्य शास्त्र विभाग 
३ श्रीमती निकिता सागर डोंबे, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, तिसरा मजला, 
सहायक कक्ष अधिकारी विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
४ । श्रीमती दिपाली अनिरुध्द देवकर, राज्यकर सह आयुक्त पुणे-२ यांचे कार्यालय, 
राज्यकर निरिक्षक विमानतळ रोड, येरवडा, पुणे. 
५ श्रीमती वीणा अनिल साळुंके, नियंत्रक शिधावाटप यांचे कार्यालय, चर्चगेट, मुंबई. 
शिधावाटप निरिक्षक 
६ । श्रीमती सुरेखा दिलीप दिंडाळ, (जान्हवी शेडगे) | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, साधू वासवाणी रोड, 
महिला जवान पुणे. 
७ । श्रीमती स्वाती नारायण औंढेकर, अधीक्षक अभियंता नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 
लिपीक टंकलेखक 
श्रीमती रेश्मा रा. चव्हाण, स्वीय सहायक नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
श्रीमती फरोग मुकादम, अप्पर जिल्हाधिकारी | महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, 
| ao | o | श्री. विशाल पां. डोके, राज्यकर अधिकारी ए विग, जी.एस.टी. भवन, बांद्रा (पू) मुंबई. 
। ११ | डॉ. योगेश इंगोळे, सहाय्यक प्रोफेसर शासकीय दंत महाविद्यालय आणि हॉस्पीटल, नागपूर. 
१२ | श्री. राहुल चां. कांबळे, न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, कलीना, मुंबई. 
वैज्ञानिक सहायक (सायबर) 
१३ | श्री. सचिन रामलिंग आढाव, सहाय्यक आयुक्‍त, अन्न आणि औषध प्रशासन, पेण, 
अन्न सुरक्षा अधिकारी जिल्हा रायगड 
१४ | श्री. नितीश गणेश घाटोळ, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला. 
१५ | श्री. अविनाडा बा. भगत, आरेखक श्रेणी-१ अ.अ. व प्रशासक,लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
जळगांव. 
१६ | a. मंगेश किशोर काळवाघे, लिपीक टंकलेखक । कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र. ११, 
औरंगाबाद. 
१७ | श्री. dearer प्रदीप केळकर, कनिष्ठ सहाय्यक | उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिष्द 
(ल.पा) उपविभाग, भंडारा. 
१८ | डा. व्ही. एम. डोणगांवकर, नायब तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, राजूरा, जि. 
चंद्रपूर. 
१९ | श्री. शैलेश सोमाणी, उप आयुक्त, राज्यकर वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 
२० श्री. रमेश पतंगे, औषध निर्माण अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय, उमरी, जिल्हा नांदेड 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२४/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२, 


२१ | श्री. बालाजी बोंदरवाड, मोटर वाहन निरिक्षक 


उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय, कल्याण (पो. 


२२ श्री. प्रसाद देवर्षे, तलाठी 


तहसिल कार्यालय, अहमदपूर 


२३ | श्री. ज्ञानेश्वर आव्हाड, कक्ष अधिकारी 


शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२४ श्री. निलेश कोठावडे, उप आयुक्त, राज्यकर 


नोडल डिव्हीजन- ६, वस्तू व सेवा कर भवन, 
माझगांव, मुंबई. 


24 | श्री. अशोक अत्राम, सह सचिव 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२६ | श्री. संदीप गो. ढाकणे, अवर सचिव 


गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२७ श्री. राजेश ना. बदर, सहा. राज्यकर आयुक्‍त 


ई-३, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 


२८ | श्री. अभिजीत बा. पोरे, राज्यकर उपायुक्‍त 


वस्तू व सेवा कर कार्यालय, ओरोस, सिंधुदुर्ग. 


२९ श्री. मनोजकुमार रा. येडगे, राज्यकर अधिकारी 


वस्तू व सेवा कर कार्यालय, कोल्हापूर. 


३० श्री. सुझांत गाडे, वरिष्ठ लिपिक 


राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे. 


३१ | श्री. माधव खैरे, कृषि अधिकारी 


विभागीय कृषि सह संचालक, नाशिक. 


३२ | ait. सुनिल ठोंबरे, राज्यकर अधिकारी 


वस्तू व सेवा कर कार्यालय, रत्नागिरी. 


३३ | श्री. विकास नारायण पवार, राज्यकर उपायुक्‍त 


वस्तू व सेवा कर कार्यालय, रत्नागिरी. 


३४ | श्री. ओमकार चं. निकम, 
सहा. मोटार वाहन निरिक्षक 


उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय, सांगली. 


34 श्री. शेलेद्र जा. बागडे, 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 


अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, खेतान भवन, 
चर्चगेट, मुंबई. 


३६ श्री. प्रविण रा. मुंढे, अवर सचिव 


शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३७ | श्री. arate नं. भिसे, कक्ष अधिकारी 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३८ | श्री. रोहित रा. मोहोड, तलाठी 


तहसिल कार्यालय, समुद्रपूर, जिल्हा वर्धा 


३९ | att. संदीप जि. काकडे, कनिष्ठ लिपिक 


मृदा व जलसंधारण उ.वि. चांदूर बाझार 


so | श्री. नितीन गायकवाड, उपसचिव 


सहकार, पणन व वस््रोद्योक विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४१ श्री. फारुख सु. शोख, मोटार वाहन निरिक्षक 


प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, धुळे. 


४२ | डॉ. संतोष राऊत, वैद्यकीय अधिकारी 


महिला रुग्णालय, जालना. 


४३ | श्री. दिपक विनायक रोगे, कृषि सहाय्यक 


तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, नरखेड, जि. 
नागपूर. 


४४ श्री. श्रीराम नामदेव बजबळे, राज्यकर उपायुक्‍त 


वस्तू व सेवाकर भवन, कसबावडा, कोल्हापूर. 


४५ श्री. अंकुठ रामचंद्र आवताडे, दुय्यम निरीक्षक 


मा. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे. 


४६ | श्री. निखिल रामरतन चिकटे, लघु टंकलेखक 


पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई. 


vo | श्री. eve भागवत खाकरे, वरिष्ठ लिपिक 


विशेष सुरक्षा विभाग कार्यालय, दादर, मुंबई. 


४८ | श्री. धनंजय महाडिक, उप आयुक्त, राज्यकर 


वस्तूव सेवाकर कार्यालय, अहमदनगर 


४९ श्री. सुरेश नाईक, अवर सचिव 


महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


yo | श्री. सागर सतिठा तायडे, कार्यकारी अभियंता 


कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नांदेड 


SUNIL SURYAKANT HANJE : 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


